महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी संच क्र. ६ च्या 
कार्यक्षम नुतनीकरण व आधुनिकीकरण 
प्रकल्पाच्या सुधारीत अंदाजित खर्चासाठी व 
अतिरिक्त भाग भांडवलासाठी मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक - जाबँक-२०१०/प्र.क्र.११३/ऊर्जा-३, 
दिनांक ३०.०४.२०११ 
2) महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- CMD/P&P/R&M/Koradi 
U#§/Revised 0051/0११८, दिनांक २५ जानेवारी, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. निधीवि-२०१७/प्र.क्र.११२(१)/ऊर्जा-३, 
दिनांक ३१.०३.२०१८ 
४) शासन निर्णय क्र. निधीवी-२०१७/प्र.क्र. ११२(३)/ऊजा-३, 
दिनांक ३१.०३.२०१८ 
५) शासन निर्णय क्र. निधीवी-२०१७/प्र.क्र. ११२(६)/भाग(३)/ऊजा-३, 
दिनांक ३१.०३.२०१८ 
६) शासन निर्णय क्र. निधीवी-२०१७/प्र.क्र. ११२(७/भाग(३)/ऊजा-३, 
दिनांक ३१.०३.२०१८ 
७ महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र. CE/P&P/EE R&M/Koradi 
]ऊ६/18५580 Cost/0202, दिनांक २०.०२.२०१९ चे पत्र 
८) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-४, 
दिनांक ०७.०३.२०१९ 


शुद्धीपत्र :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. ८ येथील दिनांक ०७.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परीच्छेद क्र. ३ खालीलप्रमाणे वाचावा:- 


३. उपरोक्त बाबींवरील खर्च मागणी क्र. के-११ प्रधान लेखाशिर्ष - ४८०१ वीज 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (००) (०४) कोराडी संच क्र. ६ च्या कार्यक्षम नूतनीकरण व 
आधुनिकीकरण प्रकल्पामध्ये भांडवली गुंतवणूक (४८०१ ४००३) ५४ गुंतवणूक या 
लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-४ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. 
२०१९०३२५१२५६३५६७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by Uddhav 
Dattatraya Walunj 
Date: 2019.03.25 13:00:29 +05'30' 


(उ. द. वाळुंज) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (ऊर्जा), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं. मर्या., प्रकाहगड, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
वित्त विभाग (व्यय-१६) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१) 

ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती (ऊर्जा-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


